मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२३- 
२४ मध्ये राबविण्यास रु. ३०००.०० लाख निधी 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. (२४०१॥७९१) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मुअप्र-२०२३/प्र.क्र.१३२/९-अओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- ०१ मार्च, २०२४ 


वाचा- 

१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.राअअ-१११६/प्र.क्र. २४८/१४अ, दि. २० जून, २०१७ 

२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मुमयो-२०२२/प्र.क्र. ६४/९- अ, दि. १७ मे, २०२२ 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिळ, २०२३ 

४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मुअयो-२०२३/प्र.क्र. १३२/९अ, दि. ११ मे, २०२३ 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र./मुकृवअप्रयो/१९७७०/ 
२०२३, दि. १३.०६.२०२३ 

६. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मुअयो-२०२३/प्र.क्र. १३२/९ओ, दि. १९ जून, 2023 

७. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मुअयो-२०२३/प्र.क्र. १३२/९अे, दि. २८ जुले, २०२३ 

८. कृषि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र./मुकृवअप्रयो/३४२३/२०२४, दिनांक ३१.०१.२०२४ 

९. कृषि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र./मुकृवअप्रयो/४००७/२०२४, दिनांक ०५.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता 
रु. १००००.०० लाख एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत संदर्भ क्र६ व ७ च्या शासन 
निर्णयान्वये अनुक्रम रु.१०००.०० लक्ष व रु.३००० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. कृषि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांनी संदर्भ क्र.८ व ९ च्या पत्रान्वये निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार 
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत निधी कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता 
रु.३०००.०० लाख (रुपये तीस कोटी फक्त) एवढा निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमत: प्रलंबित 
प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी सन 
२०२३-२४ मधील पात्र प्रकल्पांसाठी वापरावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअप्र-२०२३/प्र.क्र.१३२/९-ओ 


३. संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २०/०६/२०१७ व दि. ११/०५/२०२३ अन्वये विहित 
केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
४. सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 
५. सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पीत निधी पुढील ळेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा 

मागणी क्र. डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(००)(१०२) अन्नधान्य पीके 

००)(३४) मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना (१००% राज्य योजना) 

(2809 A ७९१) 

33, अर्थसहाय्य 


६. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना व प्रचलित अटी व शार्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


७. राज्य शासनाने विहीत केलेले नियम/सुचनांचे पालन करुन लेखापरिक्षण करुन निधी 
वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे. 


८. वितरीत निधी तातडीने खर्च करावा व आहरित केलेला निधी बँक खात्यावर पडून 
राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र. १००/का. १४३१, दि. 
१२.०२.२०२४ व वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र. ५८/२०२४/व्यय-१, दि. २२.०२.२०२४ अन्वये 
त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३०११६०१३५५७०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


H E M A NT G O RA K H N AT H fOr DEPARTMENT OF MAHARASHTRA, :-AGRICULTURE AND 


10=1775f5c28a439e88C4c 1 Sab3fB8d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2 
53053034d, postalCod 


MHAPANKAR Se जल 
De 2024.03.01 16:10:38 +05'30' 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३२. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअप्र-२०२३/प्र.क्र.१३२/९-ओ 


) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. विरोधीपक्षनेते, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
६) मा. विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवाल, मुंबई. 
) 

) 

) 


मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 32. 
अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
१०) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१२) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१३) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१५)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
१७)सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१९) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

20) कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

29) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२२) कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२३) निवड नस्ती-९अओ. 


KKEKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


